RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय 


पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३४, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५९ २ / २०१ ९.- श्री . पी . डी . सुभेदार , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ व दिनांक 
२० सप्टेंबर २०१९ रोजीची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते १८ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित 
रजा, मागिल दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९ व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत व दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यशाळेस त्यांनी उपस्थित 
राहणेचे आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . पी. डी . सुभेदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. पी . डी . सुभेदार , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . पी . डी. सुभेदार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


- 


अलिबाग , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


( १ ) 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./५७८५ / २०१ ९.- श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांची दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची 
एक दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या ३ दिवसांची अर्जित रजेला जोडून, दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह 
पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . व्ही. आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . व्ही. आर . डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. आर. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, महाड यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५७८२ / २०१९.- श्रीमती एम . ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २० 
सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एम. ए. आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एम. ए. आनंद , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./५७८७ / २०१ ९.- श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांची दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक 
१९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . एस . काकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./५७८३ / २०१ ९.- श्रीमती पी . एस . जी . चाळकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१९ व दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ अशी २ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती पी . 

एस . जी . चाळकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती पी. एस. जी . चाळकर, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

पी . एस . जी . चाळकर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


. 


- 


अलिबाग , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५६६१ / २०१ ९.- श्री . एम . व्ही . तोकले , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , यांचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . एम. व्ही. तोकले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . एम. व्ही. तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील. 


~ 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५६६० / २०१ ९.- श्री . जे. जे. मोहिते, सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ 
ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत 
आहे. दिनांक २२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यशाळेस त्यांनी हजर राहण्याचे आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. जे . जे. मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव , जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . जे. जे. मोहिते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल. जी. पाच्छे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 

दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . पी . डी . सुभेदार, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

उपरोक्त कालावधीत जर वरील न्यायीक अधिकारी गैरहजर असतील, तर त्यांचे कार्यालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ), AND EXECUTIVE 

MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701 ( 17 )/2019.- Whereas , based on the information received from various 
sources, it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND, 
it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and ublowful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility and 
damnger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas 
under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 

Now , therefore, I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951), do hereby prohibit , for the 
period commencing from 00-01 hours on 3rd October 2019 and ending at 24-00 hours on 17th October 
2019 through the City of Brihan Mumbai. : 

(i) Any assembly of five or more persons . 
(ii) Any procession of any persons and 
( iii ) Any use of loudspeakers, amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

(a ) Marriage/ ceremony, and matrimonial function etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
( d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

association to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
( ) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part of public places, courts Govt. Offices and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on 25th September 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/ 144 /(05 )/2019.- Whereas, reports have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprechended 
that terrorist/ anti- social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police Stations 
and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there 
is grave danger to human life, health and safety and injury to public property on that account ; 

2. Whereas, it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so that terrorists/ 
anti-social elements in the guise of tanants may not cause explosion , riots , Shootouts, affray etc ; and 
that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act II of 1974 ), r /w the Commissioner of Police , Brihan Mumbai s Order dated 23rd 
December 1959 u /s 10 sub -section (2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) 
do hereby order that no landlord /owner/ person of any house/ property which falls under the jurisdiction 
of Mumbai Police Commissioner shall let/sub -let/rent out any accommodation to any person , unless and 
until he has furnished the particulars of the said tenant/ tenants to the Senior Police Inspector of the 
Police Station concerned . All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in 
writing, in this regard to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises fall. 
The persons dealing in property business, shall also inform in writing , to the Senior Police Inspector 
concerned in whose jurisdiction the premises fall , about the particulars of the said tanants. 

4. If the person to whom the accommodation is Let/sub-let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP.No., Place and 
date of issue, validity , Visa details i.e. Visa No., category place and date of issue, validity whether he 
is registered , if so , Registration place and number and reason for stay in city . 


5. This order shall come into force with effect from 27th September 2019 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 25th November 2019 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier. 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code. 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex 
parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on the 
Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , and by 
affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 


Given under my hand and on the 23rd day of the September 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


୭ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(Under section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( Jamav Bandi Aadesh ) /2019.- Whereas, based on the information received 
from various sources, it is apprehended that there is likelihood breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties and the 
undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons/ 
grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC ), 1973 to 
ensure that no untoward /unwanted incidents occur . 


2. Whereas, it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and 
unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray 
in the areas within the jurisdiction of Colaba, Cuffe Parade, Marine Drive, Azad Maidan , M. R. A. 
Marg , Dongri, Sir. J. J. Marg Police Station under the control of Commissioner of Police , Greater 
Mumbai. 


3. Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ), r /w the Commissioner of Police , Greater Mumbai s Order dated 23rd 
December 1959 u /s 10 sub - section (2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act , XXII of 1951) , 
with a view to maintain law and order and to avoid disturbances of public tranquility , do hereby , 
promulgate an order under section 144 Cr. PC , in Colaba , Cuffe Parade, Marine Drive , Azad Maidan , 
M. R. A.Marg , Dongri , Sir . J. J. Marg , Police Station limits prohibiting any public meeting or assembly 
of five or more persons or procession of any person and also prohibit entry of all types of vehicles 
carrying persons intending to participate in such unlawful assembly . This order does not apply to 
public gatherings that are taking place with the permission of competent authorities and if any one 
requires special examption , they may apply to Commissioner of Police Greater Mumbai. 

4. This order shall come into force, within the jurisdiction of Colaba , Cuffe Parade, Marine Drive , 
Azad Maidan , M. R. A.Marg , Dongri, Sir J. J. Marg , Police Station under the control of Commissioner 
of Police , Greater Mumbai. with effect from 00.01 hours on 27th September 2019 and ending at 24.00 
hours on 27th September 2019 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public , through press or by affixing copies on the 
Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCsP . 


Given under my hand and seal this on the 26th day of the September 2019 at Mumbai. 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ४८११/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. 
दरम्यान दिनांक २९ सप्टेंबर २०१ ९ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे दरम्यान नवरात्रोत्सव व दसरा तसेच दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी 
कोजागरी पौर्णिमा हे सण उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, 
याकरिता दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००.०१ वा. पासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे २४.०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७(१ ) व (३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढा-यांचे चित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 


सुरेश मेंगडे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई . 


दिनांक २६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


• 


. 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ / ४५४९ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी १४ दिवसांचे गणपती विसर्जन , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी साखर चौथ गणपती स्थापना , 

दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०१९ रोजी गौरी गणपती / साखर चौथचेगणेश मुर्तीविसर्जन , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी २१ दिवसांचे गणपती विसर्जन , दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजी सर्वपित्री अमावस्या, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४-०० 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 
२ . ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी महाराष्ट्र 

पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी , सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व (३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे२४-०० वा. पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढा- यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ . 


सुरेश मेंगडे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / नमुं / राजकीय / ४६९९/ २०१९.– ज्याअर्थी, भारत निवडणुक आयोगाने आगामी महाराष्ट्र 

विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक सन २०१९ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम , जाहीर केला असुन दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी पासुन आचारसंहिता लागु झालेली आहे. 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीतील १५०- ऐरोली, १५१ - बेलापुर , १८८ - पनवेल व १९०- उरण विधानसभा अशा ४ विधानसभा मतदान संघात 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान होणार असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्र शासन गृह विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील संदर्भ क्रमांक एल.यु.टी -०७०९ / सी -६३ /पोल -९, दिनांक १७ ऑगस्ट २०० ९ अन्वयेनिवडणूक प्रक्रिया शांत ,निर्भयपणे 
व निःपक्षपाती पार पाडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत . 

ज्याअर्थी, मतदान शांततेच्या, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई आयुक्तालयातील 
हद्दीत दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पावेतो निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालील कृत्यास मनाई 
आदेश जारी करणे जरूरीचे आहे . 
त्याअर्थी, मी , संजय 

कुमार , पोलीस 

आयुक्त , नवी मुंबई मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीत 
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही शस्त्र, अग्निशस्त्र जवळ बाळगण्यास, वाहून नेण्यास मनाई करीत आहे. 

या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा.द.वि. कलम १८८ प्रमाणे कायदेशिर कारवाईस पात्र राहिल . 
हा मनाई आदेश कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी / पोलीस कर्मचारी व संरक्षण / सुरक्षेकामी नेमलेल्या तत्सम इसमांस, त्याचप्रमाणे दिर्घकालीन 
स्थायी कायदा, रूढी व परिपाठ यानुसार शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास हक्कदार आहे, त्या समाजास लागू असणार नाही. 

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिसरात सहज दिसणा- या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व ध्वनीक्षेपकाद्वारे 
प्रेक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात . 


. 


सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


नवी मुंबई , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 


. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. /विसनि -२०१ ९ / ४७०० / २०१९.- ज्याअर्थी, भारत निवडणुक आयोगाने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक सन २०१ ९ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम, जाहीर केला असून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन आचारसंहिता लागु झालेली आहे. 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीतील १५०- ऐरोली, १५१- बेलापुर , १८८ -पनवेल व १९०- उरण विधानसभा अशा ४ विधानसभा मतदान संघात 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान होणार असुन दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे . महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 
२०१९ जाहीर झाल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रचार फे - या , सभा, मेळावे या कार्यक्रमांचे आयोजन होणार आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मतदान प्रक्रिया शांत, निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व 
सुव्यावस्था राखणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी, संजय कुमार , पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई मला महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १९ ५१ चे कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, नवी मुंबई आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमुद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( १) रस्त्यावरून जाणा- या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे ; 
( २) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे ; 
( ३) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणा- या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित करून 

दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे ; 


( ४ ) मिरवणुकीचेप्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 
हा आदेश संपुर्ण नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ चे १८-०० वा . पासुन ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१ ९ 
चे २४-०० वा . पावेतो 


लागु राहील . 


या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस कायदा -१९ ५१, कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ . 


संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचा.- (१) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ . 

कार्यकारी अधिकारी , दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई बँकेचा प्रस्ताव 
दिनांक १८ जून २०१ ९ व दिनांक २३ जुलै २०१ ९. 

आदेश 


( ३ ) मुख्य 


क्रमांक सआ- ना . बँका/ १/ दि मंत्रालय बँक मुंबई / आदेश / क. १५६ / २२३१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस को - ऑपरेटिव्ह बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील 
अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिका-याचे नाव 

अधिका-याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ 


श्री . संजय चांदमल मुथा 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


मुंबई, मुंबई उपनगर , 
नवी मुंबई, ठाणे व 

रायगड जिल्हा. 
मुंबई , मुंबई उपनगर, 
नवी मुंबई , ठाणे व 
रायगड जिल्हा. 


२ 


श्री . राजेंद्रकुमार लहु सुरवसे 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


अटी .. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान कलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्येनिश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहोरेचा वापर 


करण्यात यावा. 


( ७ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", 

", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

( ८ ) वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि महाराष्ट्र मंत्रालय अॅण्ड अलाईड ऑफिसेस 
को - ऑपरेटिव्ह लि ., मुंबई " असा फलक लावता येईल. 

(९ ) वसुली अधिका -याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१० ) वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचेमुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका-यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
पुणे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ . 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 


. 


वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह) . 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २), 

दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/१५ स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / 

डी ४ / ना.पत / क. १५६ /प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाचे जा.क्र . ८-सआ/ वैधा . कार्य व 

अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र. पतसंस्था / सआ 

५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ८ ) दि जव्हार अर्बन को - ऑप. बँक यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र . ६३/ २०१९ , दिनांक २३ मे २०१९ रोजीचा प्रस्ताव या 

कार्यालयास प्राप्त दिनांक २७ मे २०१ ९ व दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचा त्रुटी पुर्तता प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक विसनि / कोंकण / वि -२ / का.क. १५६ / दि जव्हार अर्बन सह . बँक / ३६/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आप्पाराव घोलकर, विभागीय सह निबंधक , सहकारी संस्था , कोंकण विभाग , 
नवी मुंबई या आदेशान्वये दि जव्हार अर्बन को - ऑप . बँक लि ., जव्हार , जि . पालघर या बँकेच्या खालील अधिका-यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अधिका -याचा हुद्दा 


१ 


२ 


श्री . मधुकर त्र्यंबक खंदारे 
श्री . मुरलीधर गं. शेवाळे 
श्री . देविदास म . महाले 


प्र . व्यवस्थापक 
सि . ऑफीसर 
सि . क्लार्क 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


ठाणे व पालघर जिल्हा 
ठाणे व पालघर जिल्हा 
ठाणे व पालघर जिल्हा 


३ 


- 


अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात अ -३, अ 
४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका -यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बॅसिन कॅथलिक को - ऑप. बँकेविरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान कलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तींस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिका -यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 
(९ ) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा -या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि जव्हार अर्बन को - ऑप . बँक लि ., जव्हार, 

असा फलक लावता येईल . 
( १० ) वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ११ ) वसुली अधिका- यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 

(१२) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका-यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका- यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये 


" 


जि . 


पालघर 


नमुद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


नवी मुंबई , 


आप्पाराव घोलकर, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई . 


दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 


~ 


. 


क्रमांक REV -३६०१/ २/ २०१२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१०(तलाठी ) / 
प्र.क्र . ११२ ( भाग -३ )म-१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण याअनुषंगाने महसूल यंत्रणेच्या कामात 
झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव 
तलाठी साझांसाठी ५२८ नविन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एकूण १३ नवीन 
तलाठी साझे व ३ नविन महसूल मंडळे निश्चित करून दिलेली होती. तसेच महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक 
प्राफेब-२०१० ( तलाठी) /प्र.क्र . ११२ ( भाग-३) / म-१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एकूण ९९ तलाठी साझे व १८ महसुली 
मंडळे ( पूर्वीचे १३ नवीन तलाठी साझे व ३ महसुली मंडळांसह) निर्माण करणेस मान्यता दिलेली आहे. 

त्याअर्थी,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण ३ नवीन महसूल मंडळाची अंतिम अधिसूचना क्रमांक REV- ३६०१/ २/ २०१२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ 
अन्वये प्रसिद्ध करणेत आलेली होती, परंतु दिनांक २४ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 

महसूल 

मंडळाची (पूर्वीचे ३ महसूल 
मंडळास ) मान्यता दिलेप्रमाणे या कार्यालयाकडील यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेली महसूल मंडळ पुनर्रचनेबाबतची दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजीची अंतिम अधिसूचना रद्द करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १८ नवीन 
महसुली मंडळासह एकूण ५७ महसुली मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचनेचा मसूदा दिनांक २७ जून २०१९ रोजी या 
कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेबाबत दिनांक २० जुलै २०१९ पर्यंत जनतेकडून हरकती किंवा सूचना योग्य त्या 
कारणांसह लेखी स्वरूपात संबंधित तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे मागविणेत आल्या होत्या . त्यानुसार प्राप्त झालेल्या हरकती 
व सूचनेबाबत उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने प्राप्त हरकती व सूचनेच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीबाबत 
चौकशी करून अहवाल या कार्यालयास सादर केले असून ते खालीलप्रमाणे आहेत : 


एकूण १८ नवीन 


अ. | हरकतदाराचे नाव । दिनांक व संबंधित तहसिलदार , उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील हरकतीच्या 
क्र . हरकतीचा मुद्दा । सारांश अनुषंगाबाबतचे अभिप्राय विचारात घेऊन घेणेत आलेला निर्णय, 
1 | सरपंच, ग्रामपंचायत माळगांव ता. हरकत अमान्य 

मालवण यांचेडील दि .02/08/ 2019 
रोजीच्या पत्रान्वये माळगाव या तलाठी नवनिर्मित कोळंब मंडळापासून सर्वात लांब गाव माळगांव सजातील 
साझातील माळगांव या महसूली 

वेरळ 

असून ते गाव 20 कि.मी. अंतरावर असून वेरळ ते मालवण मार्ग 
कोळंब हे अंतर 24 कि.मी. आहे. वेरळ ते मंडळ अधिकारी कार्यालय 


१६ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


गावांचा समावेश कोळंब ऐवजी पोईप मसुरे हे अंतर 7 कि.मी. आहे आणि वेरळ ते मंडळ अधिकारी कार्यालय, 
किंवा मसुरे महसुल 

मंडळाला पोईप हे अंतर 9 कि.मी. आहे . हरकतदार यांना माळगांव हे गांव 
जोडण्याची विनंती केली आहे. नवनिर्मित कोळंब महसूल मंडळाच्या मुख्यालयापासून लांब असल्याने 

कोळंब मंडळात समाविष्ट करण्यास विरोध असल्याचे दिसून येते. परंतु , 
जनतेचा संबंध हा जास्त करून तलाठी कार्यालयाशी येतो . मंडळ 
अधिकारी यांचे कार्यालयाशी 3 वर्षांचे उत्पननाचे दाखले चौकशी, फेरफार 
नोंदी, इतर चौकशीचे प्रकरणे अशा ठराविक कामांचे बाबतीतच जनतेचा 
संबंध येतो तसेच जनतेचा संबंध येतो तसेच गावाची भौगोलीक 
परिस्थिती, 712 संख्या, लोकसंख्या व महसूली गावातील वाडयांची 
संख्या, दळणवळणाची साधने तसेच साझाची व्याप्ती, ग्रामीण भाग 
इत्यादीचा विचार करून सदरची हरकत फेटाळण्याची शिफारस 
तहसिलदार मालवण व उ.वि.अ. कुडाळ यांनी केली आहे. 


सबब, वरील अहवालाप्रमाणेसदरची हरकत अमान्य करण्यात येत आहे. 
2 सरपंच , ग्रामपंचायत 
ग्रामपंचायत वराड 

ता . हरकत अमान्य 
मालवण यांचेकडील दि . 14/08/2019 
रोजीच्या पत्रान्वये वराइ तलाठी नवनिर्मित सुकळवाड मंडळापासून वराड व भंडारवाडा हे गांवे 9 कि.मी. 
साझातील वराड , भंडारवाडा व कुसरवे | अंतरावर असुन , वराड ते पेंडूर हे अंतर देखील 9 कि.मी. आहे. 
या महसुली गावांचा संपर्क हा कट्टा | हरकतदार यांना कट्टा बाजारपेठेशी सदर गावांचा संबंध येत असल्याने ते 
बाजारपेठेशी येत असून गावातील नवनिर्मित सुकळवाइ महसूल मंडळात सदर गावांचा समावेश करण्यास 
लोकांचे दळणवळणाचे स्थान झालेले विरोध असल्याचे दिसून येते . जनतेचा संबंध हा जास्त करुन तलाठी 
असल्याने या तिनहीं गावांचा समावेश कार्यालयाशी येतो, मंडळ अधिकारी यांचे कार्यालयाशी 3 वर्षाचे 
नवनिर्मित 

उत्पननाचे दाखले चौकशी, फेरफार नोंदी, इतर चौकशीचे प्रकरणे अशा 
सुकळवाड महसूल 
मंडळाऐवजी पेंडुर महसुली मंडळामध्ये 

ठराविक कामांचे बाबतीतच जनतेचा संबंध येतो तसेच जनतेचा संबंध 
समावेश करणेबाबत विनंती केली येतो तसेच गावाची भौगोलीक परिस्थिती, 712 संख्या, लोकसंख्या व 
आहे. 

महसूली गावातील वाइयांची संख्या, दळणवळणाची साधने तसेच 
साझाची व्याप्ती, ग्रामीण भाग इत्यादीचा विचार करुन सदरची हरकत 
फेटाळण्याची शिफारस तहसिलदार मालवण व उ.वि.अ. कुडाळ यांनी 
केली आहे . 


सबब, वरील अहवालाप्रमाणे सदरची हरकत अमान्य करण्यात येत आहे. 
3 सरपंच, ग्रामपंचायत निवजे ता. कुडाळ हरकत मान्य 

यांचेकडील दि .08/ 08/ 2019 रोजीच्या 
पत्रान्वये तलाठी साझा तुळसुली क , तलाठी साझा तुळसुली क, नारूर मधील तळसुली क, नारूर , निवजे व 

मंडळात 
नारूर मधील महसूली गावे तळसुली आंबेरी या महसूली गावांचा समावेश नवनिर्मित कुडाळ महसुल 
क . नारूर , निवजे व आंबेरी या केल्यास जनतेची गैरसोय होणार असल्याने तुळसुली क. नारूर या 
महसूली गावांचा समावेश नवनिर्मित तलाठी साझाचा समावेश नवनिर्मित गोठोस महसूली मंडळात केल्यास 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


१७ 


ता . 


कुडाळ महसुल मंडळाऐवजी मुळ जनतेच्या अधिक सोयीचे होणार असल्याची शिफारस शिफारस 
माणगाव किंवा गोठोस महसुली तहसिलदार कुडाळ व उ.वि.अ. कुडाळ यांनी केली आहे. 
मंडळात समावेश करण्याची विनंती 
केली आहे. 

सबब, वरील अहवालाप्रमाणे तुळसुली क. नारूर या तलाठी साझाचा 
समावेश नवनिर्मित गोठोस महसूली मंडळात समाविष्ट करणेस मान्यता 

देणेत येत आहे. 
4 | सरपंच, ग्रामपंचायत नेरुर - देऊळवाडा | हरकत अमान्य 
कुडाळ 

यांचेकडील 
दि .27/08/2019 राजीच्या पत्रान्वये नवनिर्मित माणकादेवी तलाठी साझातील माणकादेवी, कुटगांव व 
नवनिर्मित माणकादेवी तलाठी कविलगांव या तीनही महसुली गावांना पिंगुळी महसुल मंडळास 
साझातील माणकादेवी, कुटगांव व जोडल्यास माणकादेवी तलाठी साझातील तीनही गावांना जवळचे होणार 
कविलगांव या महसुली 

गावांची असल्याने सदरची हरकत अमान्य करण्याची शिफारस तहसिलदार 
ग्रामपंचायत नेरुर- देऊळवाडा असल्याने कुडाळ व उ.वि.अ. कुडाळ यांनी केली आहे. 
प्रशासकीय बाबतीत सदर तलाठी 

सबब, वरील अहवालाप्रमाणे सदरची हरकत अमान्य करण्यात येत आहे. 
साझा पिंगुळी महसुल मंडळाऐवजी 
वालावल महसूली मंडळास जोडणेची 
विनंती केली आहे. 


उपरोक्त प्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 18 नवीन महसुली मंडळासह एकूण 57 महसुली मंडळांची पुनर्रचना 
करण्याबाबतची दि .27/06/2019 रोजीच्या प्रारूप अधिसूचनेच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या हरकती । सूचनेच्या 
अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी कणकवली / कुडाळ / सावंतवाडी यांचेकडुन प्राप्त झालेला अहवाल विचारात घेऊन 
सदर हरकतीच्या / सुचनेच्या अनुषंगोन वरीलप्रमाणे निर्णय घेणते आला आहे. 


त्याअर्थी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 4, पोट - कलम (2) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 18 नवीन 
महसुली मंडळासह एकूण 57 महसुली मंडळांची दि . 27/06/2019 रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेबाबत प्राप्त झालेल्या 
हरकती । सुचनेबाबत वरील प्रमाणे निर्णय घेणेते आला असून त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 18 नवीन महसुली 
मंडळासह एकूण 57 महसुली मंडळांची पुनर्रचना करुन अंतिम अधिसूचना सोबतच्या परिशिष्ट "#" मध्ये नमुद 
केलेप्रमाणे याद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट " अ " 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिंधुदुर्ग 
दि.24 / 07 /2018 च्या शासन निर्णयानुसार महसुल मंडळांची अंतिम अधिसूचना 

पुर्नरचनेनंतर अस्तित्वात 
येणा- या महसूल मंडळांचा व तलाठी साझाचा 


पुनर्रचनेनंतर 
अ . उपविभागा तालुक्याचे मंडळाचे 

नानव 

महसूल 
मुख्यालयाचे मंडळाचे 
ठिकाण 


चे नाव 


साझाम शेरा 


पुनाई चनेनुसार महसूल 
मंदळामध्ये समाविष्ट 
होणारे तलाठी साझाचे 
नाव व मुख्यालयाचे 


तलाठी साझांमध्ये 
समाविष्ट होणा- या 
महसूली गावांचे नाव 


गावापी 


मुख्यालयाचे 


( १) 


( ६ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( २ ) ( ३ ) 
कणकवली कणकवली 


1 


कणकवली 


1 


कलमठ 


कलमठ 


1 


तरंदळे (नवनिर्मित) 


तरंदळे 


बिडवाडी, पिसेकामते , 


2 


हंबरणे, भरणी 


-- 


हुंबरणे ( नवनिर्मित) 

तरवडे 


वरवडे , आशिये, फणसनगर 


7 


वागडे , साताल, कासरल 


3 


1 


हळवज (नवनिर्मित) 

दोव 


11 


2 


. 


12 


2 


13 


ओसरगाव 


ओसरगान 


1 


14 


कळसुली 


कळसुली, लिंगेश्वरगर, उपनगर , राजनगर 
उन्हासनगर, पिंपळेश्वरनगर , श्रीनगर, 


15 


उल्हासनगर ( नवनिर्मित ) 


. 


कळसुली 
( नवनिर्मित) 


कळसुळी 


16 


शिवडाव 


17 


दारिस्ते ( नवनिर्मित ) 


1 


हुंबरट 


हमरट , साकेडी, बेळगेखुद 


3 


19 


हुंबरट 
( नवनिर्मित 


1 


डामरे ( नयनिर्मित 


डामरे . लिबरे 


नांदगाव 


1 


3 


तौडवाली ( नवनिर्मित ) 


ओटब, साबडाबा, माईण 
तांडवली बावशी 
वाघेदी , पियाजी, मखुर्द , लिंगीश्वर 


नांदगाव 


ਗਰੀ 


कोळशी 


1 


25 


1 


तळेरे , साळीस्ते. औदुंबनगर 
मीझरम , दाम्म 


कासार्ड 


1 


उत्तर दक्षिण गावठाण , आनंदनगर , धारेश्वर , 


30 


( नवनिर्मिती 


आवळेश्वर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


१ ९ 


31 


3 


32 


जांभळगाव (नवनिर्मित ) जांभळगाव , नागसावंतवाडी. दाबगाव 

खारेपाटण, शिवाजीपेठ, बंदरगाव , 
सारेपाटण 

संभाजीनगर , काजिई 
नगिचे , वायंगणी 


5 


38 


सारेपाटण 


खारेपाटण 


( नवनिर्मित ) 


शेर्प 


शेर्प, वेलें, चिंचवली, कुरंगवणे 


वारगाव 


सांगो 


सांगवे , शास्त्रीनगर 


शिवाजीनगर ( नवनिर्मित ) शिवाजीनगर , संभाजीनगर , नवानगर 


गिरंव , गानिगर , रामेश्वरनगर , 


38 


सुभाषनगर , नेहरुनगर 


1 


1 


1 


दिगवळे , रांजणगाव 
नरडवे, यवतेश्वर, पिंपळगाव, जांभळगाव, 


नरहने 


फोडाघाट 


भैरवगाव 
फोंडाघाट , ब्रम्हनगरी, नवीन कुली फोडा 
घोणसरी 


3 


पाणारी 


-- 


करंजे 


हरकुळ खुर्द 


1 


लोरे 


लॉरे , गांगोश्वर, कुली बसाहुन 


g 


तालुक्याची एकूण 
कणकवली 


106 


देवगड 


जामसंडे 


1 


51 


| चाहा, बाटातार 


फणसे ( नवनिर्मित) 


कणसे, पडवणे 


54 


3 


2 


2 


शिरगांव 


दाभोळे 

दामोळे , टैबवली, कालवी 
कुणकेश्वर 

कुणकेश्वर , मिठमुंबरी, कालवणेश्वर 
इळये (नवनिर्मित ) इळये, पाटघर 

शिरगांव शिरगाव , साळशी 
धोपटेवाडी ( नवनिर्मित) धोपटेवाडी , निमतवाडी , शेवरे 

हडपौड, औबळ 
कुवळे 

कुपळे, बबली, सापड, सांडले 

तळबडे , जागतळवडे, ताळेबाजार , 
बरेरी ( नवनिर्मित ) 

वरेरी, जिंगडाळ 
वकीवडे, चांदीशी 
किंजवडे 


3 


( नवनिर्मित) 


1 


आरे ( नवनिर्मित) 


आरे , लोरसोळे 


मिठबांव 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


55 


तांबळडेग ( नवनिर्मित) तांबळडेग, कालवण 


2 


1 


मुणगे 
पोयरे (नवनिर्मित) 


मुर्ग 
पोयरे , आइबंदर 


। 


मिठबांव 


दहिबात, बागमळा 


2 


नारिंग ( नवनिर्मित ) 


71 


|हिंदळे, मोयें 


2 


ਸੰਸਸਜੇ 


कोटकामते , मौरीपराकामते 


बुडी ( नवनिर्मित) 


खुड़ी 


1 


H 


तिलौट 


3 


तिर्लोट, ठाकरवाडी, मोहळगाव 
गिर्य, बांदेगाव 


2 


बामपवर ( नवनिर्मित) 


रामेश्वर 


1 


जापोटण 


2 


सौंदाळे ( नवनिर्मित) 


2 


वाघोटण , कसबा -वाघोटणा, 
सौदाळे , वाडाकरपाई 
विजयदुर्ग 
पूरळ , हुर्शी, कलंबई 


विजयदुर्ग 


1 


3 


82 


बापई, जुर्वावर 


बानिवडे ( नवनिर्मित) 


2 


वानिवई , पावणाई 
मोड मोडपार, मळेगाव , चिंचवाड 


मांड 


- 


मुटाट, पाळेकरवाडी 


मग ( नवनिर्मित ) 


1 


87 


नाइण, विरवाडी 


7 


गीताम्हाण 


गीताम्हणे, रहाटेश्वर 


. 


2 


2 


90 


गोवळ ( नवनिर्मित ) 
पोंभुर्ले ( नवनिर्मित) 


गांवळ , सोमालेवाडी 
पोंभुर्न, मालपेवाडौं 


91 


2 


पाटगाव 


1 


म 


2 


महाकुंग ( नवनिर्मित) महाळुर्ग,विलादेवी 
गवान 

गजाणे, शिरवली, वाघीवरे 


15 


उंडौल 


उडील, बुरंबावडे 


क 


कुणकवण ( नवनिर्मित) 


कणकवण 


1 


धालवली 


पालवली, कोले 


तालुक्याची एकूण 


50 


4 


वाभवे, सांबाळे , मोहितेवाडी, टेबवामी 
सडुरे , अरळे , शिराळे 
अचिणे, घाणेगवाही 


101 


आर्चिणे 


2 


102 


लोरे नं.2 


1 


103 


गडमठ ( नवनिर्मित) 


गाडमठ 


1 


कुली 


1 


कुली 
पडगांव , कुंभवडे, बायंबोशी 


105 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


२१ 


बांचवाडी 


बांधवाडी, खांबलवाडी, नारकरवाडी 


107 


कोकिसरे 


1 


पडगाव 


108 


नाधवडे, सरदारवाही 


2 


109 


110 


सांगुळवाडी 
कुसुर 


111 


112 


काळ , जामदारवाडी, भुयारेवाडी, भटटीचाही 
सांगुळवाडी, नाबळे , निम भरके 
कार, मधलीवाडी, पिंपळवाडी , कुमारी 
सोनाळी, नापणे 
ब , कुंभारवाडी 
कोळी , भूसारवाडी, मेहबूबनगर 
तियतली, दिगशी 


2 


2 


कुसुर 


114 


( नवनिर्मित ) 


कोळपे ( नवनिर्मित) 


मन 


115 


तिथवाली 


116 


1 


नानिबई ( नवनिर्मित) 

भुईबावड़ा 


117 


11 


भुईबावडा, ऐनारी, रिंगेवाडी 
मांगवली. बैंगसर 
उत्त , पळ, मानकरवाडा, सिरहत. 


119 


भुईबावडा 


4 


आखवणे 


खारेपाटण 
भासमार्ग , नागपवाडी, भोम, मंदि 
लियबईन.सौदळ नेलें, जांभवडे, पालांडेवाडी 


121 


तिरवतर्फ सदिळ 


4 


तालुक्याची एकूण 


1 


1 


3 


124 


कुडाळ 


125 


1 


125 


2 


कबिलकारी कबिनकाटे, बांबुळी, नेहरूनगर 

मावशी, बोरभाटी, वैननदी 
बांबर्हे त . कळसुली 

बांगई ता.कळसुनी 
अंबकपाल ( नवनिर्मित) आंबडपाल , 

मांबडपाल , मुळदे , मिटक्याचीवाडी 
तुळसुली त.माणगाव तुळसुली त , माणगाव , केरवडे त . माणगाव 

बाजाबल , गावघड , मुड्याचा 
नेर ता . हवेली नेकर त . हवेली, साईगांव , कांडरगाव 

बाव , सोनवः त . होली, 

सरंबळ , तळेगांव , नाईकवाडी 
पैदवण 

चंदवण, गांधीग्राम , कवठी, नाईकनगर 


128 


3 


129 


130 


131 


133 


कुंदे 


1 


कुंदे ( नावानिर्मित) 

आंबड 


135 


1 


126 


पोखरण 


पोखरण, कुम 


पहवे, गावराई 


138 


नानांमुळी ( नवनिर्मित) शानबांबुळी 


1 


ओरोस बुटुक 


1 


बर्वे ( नवनिर्मिती 


बर्दै, ओरोस बुद्ध 


2 


141 


औरास 


1 


142 


( नवनिर्मित 


पणदूर ( नवनिर्मित) 


पगदर , गाडीमरमळा 
डिगस, कारीवणे 


145 


144 


आवळेगांव (नवनिर्मित) आवळेगांव, मडगान बगाव 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


145 


2 


146 


2 


147 


कडावन , भडगांव बुद्रुक 
निरुये निरुखे , पांग्रड 
सनिवडे त. कळसुनी 

सोनवडे त. कळसुभी, घाडीगांव . दुर्गानगर 
( नवनिर्मित) 
कुपवडे (नवनिर्मित) कुपवडे, गवळगांव, भडगांव खुर्द 

घोडगे घोडगे , भरणी 


3 


कडावल 


148 


3 


149 


2 


150 


जांभवडे 


जांभवडे, भूतवड 


2 


151 


3 


152 


2 


153 


घावनळे , नमसपूर 


2 


माणगांव 


माणगांव 

माणगाव , बेनगांव , तळीगांव 
खुटवळवाडी (नवनिर्मित) बुटवळवाडी, खोचरेवाडी 

घावन 
वाडोस 

बाडोस , कालेली, कांदुळी, मोरे 
नमसगांव ( नवनिर्मित) नमसगांव , नानेली 
कडागांव ( नवनिर्मित) कागांव , भटगांव, ढोलकरगांव 


154 


155 


2 


156 


3 


157 


गोठोस 


गोठोस, नाकर क . नार 


2 


158 


1 


159 


160 


गोठोस 
( नवनिर्मित) 


गोठोस 


4 


161 


4 


162 


2 


163 


3 


शिवापूर ( नवनिर्मित) शिवापूर 
करवईक. नाकर 

केरवडे क . नाझर , पुळास , निळेली 
( नवनिर्मित ) 
वसोली 

वसोली, आंजिवडे, साकिडे, उपवडे 
हिनौक हिलोंक , गिरगांव, कुसगांव, किनळोस 
नेकर क.नाकर 

नेकर क . नाकर , चाफेली 
तुळसुली क . नारूर 

तुळसुली क . नार, निवजे, आंबेरी 
( नवनिर्मित ) 

पिंगुळी पिंगुळी, टेंबधुरीनगर 
देऊळवाडी ( नवनिर्मित) देऊळवाडी, गोंधळपूर 
गुढीपूर ( नवनिर्मित) गुढीपूर, सांगि : 
बिबवणे 

विनवणे , मांडकुली 
गोवेरी ( नवनिर्मित) गोवेरी, गोधयाळे, वाडीवरवडे 
माणकादेवी ( नवनिर्मित) माणकादेवी, कविनगांव, कुटगांव 
झाराप 

झाराप 


164 


2 


165 


166 


2 


पिंगुळी 


167 


168 


3 


169 


3 


170 


1 


171 


साळगांव 


साळगांव 


1 


172 


आकेरी, हुमरस 


2 


झाराप 
( नवनिर्मित) 


झाराप 


173 


आकेरी ( नवनिर्मित ) 
बाबईत. माणगाव 

बांबर्डे त . माणगाव 
( नवनिर्मित 
जांभरमळा (नवनिर्मित) जांभरमळा 


1 


174 


175 


घाटकरनगर ( नवनिर्मित ) घाटकरनगर 


176 


मडगांव 


मडगांव, रायगांव 


2 


177 


तेंडोली 


तेंडोली 


1 


178 


मडगांव 
( नवनिर्मित ) 


मडगांव 


हुमरमळा ( नवनिर्मित) हुमरमळा, 


हुमरमळा, गांधीनगर 


2 


179 


पाट 


पाट 


180 


आदुर्ले, मुणगी 


2 


आंदुर्ने 
59 


तालुक्याची एकूण 


4 


10 


125 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


२३ 


मालवण 


181 कुडाळ 


मालवण 


मालवण 


182 


वायरी 


वायरी 


1 


183 


मालवण 


देवबाग 


देवदाग, तारकरी 


2 


184 


3 


185 


2 


186 


187 


2 


188 


3 


आंबेरी 


189 


190 


2 


191 


कुंभारमाठ कुंभारमाठ, घुमडे, कातबह 
देवली 

देवली, काळेथर 
आंबेरी 

आंबेरी , मळा, वाक, वाधवणे 
नांदरुख नांदरुख , आंबडोस 
चौक ( नवनिर्मित) चौक , आनंदव्हाळ , काचाव्हाळ , 

धामापूर धामापूर 
कुणकवळे 

कुणकवळे , साळेल 

काळस, माळकवाडा, परबवाडा , 
काळसे 

दागवाडी 
पेंडूर पैडूर, खरारे, मोगरणे, पराड 
कट्टा 

कट्टा, गुरामनगरी, सोनारवाड़ा 
कुसरने 

कुसरये 
चाफेखोल ( नवनिर्मित ) चाफेखोल , नागझर, टैबवाडी 

गोळवण गोळवण, डिकवल, कुमामे 
सुकळवाड ( नवनिर्मित ) सुकळवार, म्हानढुंगे 

तळगांव तळगांव , खांद , पड़वे 


192 


193 


3 


194 


पैडूर 


1 


195 


3 


196 


3 


197 


2 


198 


199 


वराड 


वराड , अंडारावाडा 


2 


सुकळवाड 
( नवनिर्मिता 


सुकलवाड 


200 


1 


201 


2 


बोटले ( नवनिर्मित ) 

नांदोस 


खोटले, वायंगवडे 
नांदोस , तिरवडे 


202 


203 


श्रावण 


श्रावण, गवळीवाडी 


2 


204 


आइवली ( नवनिर्मित) आइबली, भटवाडी , घाडीवाडी, मालडी 


4 


205 


रामगड 


रामगड, गोठणे 


2 


श्रावण 


206 


मठ बुद्रुक 


मठबुदूक , निरोम 


2 


207 


2 


208 


2 


209 


बुधवळे ( नवनिर्मित) बुधवळे, कुडोपी 
पळसंब ( नवनिर्मित) पळसंब , गावठाण 
आपरा 

आचरा, वरचीवाडी, पारवाडी, डोंगरेवाडी 
चिंदर चिदर, अपराजवाडी, कुंभारवाडी 
भटवाडी (चिंदर) भटवाडी (चिंदर), पालकरवाडी, गावठाणवाडी 


210 


211 


3 


आचरा 


212 


3 


213 


सडेवाडी ( नवनिर्मित ) रुडेवाडी, तेरई . भगवंतगड 
गाउडवाडी (नवनिर्मित) गाउडवाडी, जामडूल, पिरावाडी, हिनेवाडी 

वायंगणी वायंगणी, तोंडवळी 
मसुरे मसुरे, कावा 


214 


2 


215 


2 


216 


वाडीडांगमोडे 


5 


217 


देऊळवाडा 


मसुरे 


218 


बांदिवडे बु. 


देऊळवाडा, खेरवंद, खाजनवाडी, मागवणे 
बादवड बु . बाादवड खु ., मळवाडी, काइल , 
पालयेवाडी 
निंबक , बगाडबाडी, पलीकडीलवाडी, बागवेवाडी, 


5 


219 


त्रिंबक 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


2 


बेलाचीवाडी ( नवनिर्मित बेनाचीवाडी, मानोड 

कोलंब कोळंब, निदे 


रेवड़ी, मोझार , सर्जेकोट 


कांदगांव 


3. 


( नवनिर्मित ) 


कांदळगांव, बोमाइराणेवाडी, महान 
हडी, कोथेवाड , गांवकरवाडा, जुवापाणखोल 
आंगणेवाडी , भोगलेवाडी, बिळवस, चांदेर 


आंगणेवाडी 


माऊगांव 


पोईप 


पाईप, चुनवरे 


ਸ , ਸਵੀ 


हिवाळे 


हिवाळे , ओवाळिये 


पोईप 


असगणी ( नवनिर्मित ) असगणी, राठिबड़े 


231 


किर्लोस ( नवनिर्मित) किलोस, शिरवडे 


मासदे 


मलदे , बहावापाट 


52 


136 


तालुक्याची एकूण 
सावतानाडी | सातत्तवाडी 


233 


सावंतवाडी ( शहर ) 


1 


सावंतवाडी ( शहर) 

भीम म्यह, कोलगांव 


214 


सावंतवाडी ( ग्रामीण) 


माजगांव म्यू.ह. 
कोलगांव 


सावंतवाडी 


1 


चरा 


चरा 


1 


217 


माजगाव 


माजगांव 


1 


कुणकेरी 


2 


कुणकरी, आंबेगांव 
बांदा, वाफोली 


219 


बांदा 


गाल (नवनिर्मित) 


गाळेल, नेतई , हिंगणे , डॉगरपाल 


डेगवे , पाहजे , पाये माजगाव 


3 


ओटवणे 


ओटवणे , सरमळे 


. 


2 


1 


विलबड़े ( नवनिर्मित ) 

तांबुक्की 


245 


तांबुळी, भानावल, दाभीळ, कोनशी 
असनिये, उडेली, घारपी 


- 


. 


आजगांव , धाकोरे 


2 


2 


757 


2 


तिरोडा (नवनिर्मित) तिरोडा, नाणांस 

मळेवाड, कोरा 
आरोंदा 

आरोंदा, सावरजुवा 
अटपावणी ( नवनिर्मित) अटपावणी 

तळवणे, किनळे , गुळदुवे 
आंदोली 

आंदोली, मेके 


251 


1 


3 


253 


सांगली , सावरवाद 


2 


आंबोली 


टाणोली 


दाणोली, सातोळी, देवस् 


3 


3 


केमारी ( नवनिर्मित) 

ਦੀ 


कमरी, बावळाद , फणसवर्ड 
चौकुळ, नेने, मासुरे, केगद 


257 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४ , शके १९ ४१ 


२५ 


मरा 


151 


पाइलाम ( नवनिर्मित ) 


पाइलोस 


260 


आरोस 


आरोस , दांडेली 


761 


नहावेली ( नवनिर्मित) 


762 


साताडी 


साताडा, सातीमें , साटनी त , सातार्दा 


3 


213 


कवठणी ( नवनिर्मिता 


1 


माइखोल 


माइखोल 


215 


1 


ZES 


ओवळी 


ओवकीये , पारपीनी 


2 


माइखोल 


निरूखे ( नवनिर्मित) 


निकखे, भाम 


268 


कारीबई ( नवनिर्मित 


कारीवर्ड , भैरववाडी 


कर्मबिस्त , शिरशिंग 


बोलफळ ( नवनिर्मित ) 

इंन्सुली 


इन्सुली 


1 


1 


( नवनिर्मिती 


कुंभार्ली ( नवनिर्मित) कुंभाली, वेत्ये 
कास ( नवनिर्मित ) 


कास 


1 


रोणापान ( नवनिर्मित ) 


1 


ਸਿੰਗ 


1 


1 


मटगाव 


मळगांत , 


बाम्हणपाट 


280 


सानुर्ती (नवनिर्मित 


सौनुनी 


1 


1 


कुंभारवाडा ( नवनिर्मित) कुंभारवाडा, बादा 


2 


न 


90 


तालुक्याची एकूण 
सावंतवाडी वैगुनी 


वेंगुर्ला 


7 


. 


उभाटांटा 


वेंगुर्ला 


में गुला 
मठ , सतयं 
उभादाडा , नयाबाग, वाघेश्वर, परसवाडा, 
सिध्दार्थवाडी, नमस 
आहारा, भडमळा, सुखटणबाग , काबळवाडी, 
वरचेमार 
मोरोमाइ , कुर्लेवाडी, मुठ, गिरपवाडी, अणसूर 


आडारी 


5 


मोचेमाड 


5 


287 


मातोंड 


1 


3 


289 


मातोड 


होडावडा 


तुळस, पलतः , खटारवाडी 
होडावडा , सुभाषचाही, परववाडी 
आमोली, जोसोली, वडखोला, हैचीआइ 


( नवनिर्मित ) 


आसोली 


291 


पाल ( नवनिर्मित) 
पेंडूर ( नवनिर्मित ) 


पैडर , सातवायंगणी 


. 


। 


298 


शिरोडा 


शिरोडा, बागायत , परवगांव , बैळागर 


- 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


. 


शिरोडा 


3 


रंडी 

रंडी, सुकारभाट, बोबडोजीचीवाडी, म्हारतले 
कनयाळ, गावतळे , हुडा 

आरवली. मान्सुर, बांध, 
सागरतीर्थ ( नवनिर्मित ) सागरतीर्थ, टाक ,सखोल 


. 


3 


महापण 


म्हापण, खालाचीवाड़ी 


1 


300 


भोगवे , शेळपी 


2 


101 


म्हापण 


रावदस , गवाण 


309 


खाताणे, मकई 


304 


कोचरे 


कोचरे , मायने 


2 


305 


मेढा ( नवनिर्मित 


306 


वेतोरे 


वेतोरे , वरचीआड 


F 


1 


308 


2 


फेकूस , कालवी 
खानोली 


110 


वायंगणी ( नवनिर्मित ) वायंगणी, तळेकरवाडी 


2 


311 


दाभोली 


312 


आडेली 


आडेली 


1 


313 


2 


314 


कामळे वीर (नवनिर्मित ) कामवीर , भंडारवाडा 

बजराट , देवस , पिंपळगांव 
33 


तालुक्याची एकूण 


1 


5 


315 


साटेली- भेडशी 


सोटेली- भेडशी, परमे , घोडगे, आवाडे 


4 


316 


मांगेली ( नवनिर्मित ) 

पिकुळे 


317 


2 


318 


मोकल 
आबनाइ , पाल, पाटय , सरगन, कद दु.. कन 

.. झरे -1, झरे -2 


319 


। 


बोडदे ( नवनिर्मित) 


2 


। 


तटकट 


तळकट , उगाडे , कोनझर 


3 


झोळी ( नवनिर्मित) 

कुंजन 


3 


झोळंचे, फुकरी, कुंभवडे, सापडे 

ल ,भिकानाळ , शिरवल 
मोरगांव , आराटी , फोटर्य 
सासोती. कळणे 


सासोली 


कसई 


2 


327 


भाबी, माटणे 


कसई 


326 


बझरे, गिरोड , आंगड़गांव 


3 


379 


वझरे 
कुडासे ( नवनिर्मित) 
तळेखोला ( नवनिर्मित 


3 


कुडासे, मणेरी, पणतुली 
तशील , विही 


330 


F 


331 


कोनाळ , शिरंग, घोडगेवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


२७ 


332 


हेबाळे (नवनिर्मित) हेबाळे, बांबई, घाटीबई 


3 


कोनाळ 


कोनाळ 


333 


( नवनिर्मित) 


तेरवण-मेटे 


तेरवण-मेटे, तेरवण 


2 


334 


3 


केर ( नवनिर्मित) केर, मोर्ले, भेकुली 
सोनावल ( नवनिर्मित) सोनावल , पाळये 


335 


2 


2 


4 


21 


59 


तालुक्याची एकूण 
जिल्हयाची एकूण 


18 


57 


335 


757 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


२८ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ नवीन कायदा -२०१३/ अधिसूचना/ शिरसाडी/ ६१५/ ०८ / २०१८.- भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम , २०१३ 
( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या प्रस्तुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड 
ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , दापोली यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


~ 


“ 


उक्त नियम 


असा करण्यात 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर /शिरसाडी / ६१५ 
जिल्हा रत्नागिरी, तालुका दापोली, गाव मौजे शिरसाडी. 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


स . नं ., 


पो.हि.नं. 


( हेक्टरमध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५ पै 


199 
७ ९ 
७ ९ 


३ 


४/३ 
४/ २ पै 


५ 


६ 


a.b/ hc/c 


०-५०-० 
०-२५-० 
०-४६-५ 


७ ९ 
७ ९ 
७ ९ 
७४ 
वहाळापैकी - 

३ 


१ 


bo 


१० 


०-१४-0 


१२ 
१३ 


५ 


0-00-19 


५५ 
ર 


१५ 
१६ 
१७ 


६२ 
६५ 


०-२७-५ 


१ ९ 


०-१२-५ 


६५ 
६५ 


३ कपै 
७/ १ पै 
७ / २ पै 
८ अपै 
८ बपै 
/ ६ पै 

புப் 
५ पै 
२ पै 
३ पै 


२१ 


0-99-0 


६६ 


0-०३-५ 


२५ 
२६ 


६६ 


६६ 


६ पै 


0-00-५ 
०-१४-५ 


[ ७१ 


३० 
३१ 


७१ 
७१ 
७११ 


०-०२-५ 


०-१३-८ 


३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 


२ पै 
२ + ३ + १२ + १५/ ८ 
२ + ३ + १२ + १५/ ९ 
२ + ३ + १२ + १५/ १० 
२ + ३ + १ + १५/ १४ 
२ + ३ + १२ + १५/ २१ 
२ + ३ + १ + १५/ २२ 
२ + ३ + १२ + १५/ ३२ 
२ + ३ + १२ + १५/ ३१ 
२ + ३ + १२ + १५/ २५ 
२ + ३ + १२ + १५/ ३ ९ 
२ + ३ + १२ + १५/ २६ 
२ + ३ + १२ + १५/ ११ 
२ + ३ + १२ + १५/ ३७ 
२ + ३ + १२ + १५/ ३३ 


0-00-५ 
0-90-00 
०-१०-५ 


661 


661 


७१ 


०-१३-० 


४२ 


h-610-0 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


७१ 
७१ 


७१ 


२ + ३ + १२ + १५/ ४० 
२ + ३ + १२ + १५ / ४२ 
२ + ३ + १२ + १५ / ४३ 
२ + ३ + १२ + १५/ ४१ 
१८ 


०-१०-५ 
०-०२-५ 
०-०९ -५ 
०-०८-० 
०-०१-० 


७१ 
७१ 


७१ 


८ 


४३ 
४४ 
४५ 
४६ 
४७ 
४८ 
४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 


७१ 


१० 


१ 


२ 


३ 


०-०१-५ 
०-०१-५ 
०-००-५ 
०-०२-३ 
०-०१-० 
०-०१-३ 
०-०३-८ 
०-००-८ 
०-००-५ 
०-०४-० 


५ 


६ 


७ 


१० 


१२ 


१३ 


०-०२-१ 
०-०१-० 


०-०८-० 


०-०१-४ 


५६ 
५७ 
५८ 
५ ९ 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६ ९ 
७० 


६८ 
६८ 
६८ 
६८ 
६८ 
६८ 
३ 
३ 
३ 
३ 
८ ९ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
७२ 
३४ 
३४ 
३४ 
३४ 
३४ 
३४ 
३४ 
३५ 
३५ 
३५ 
३५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३६ 
८४ 


१४ 
४ 
८/३ 
८ / ४ + ७ / १ 
७/२ 
७/ ३ + १० + ९ / १ 
९ / २ 
७/ ४ + ९ / ३ 
७/५ 
११/२ 
३ अ 
१/१ 


०-०३-८ 
०-१२ - ९ 
०-३४ - ९ 
०-०१-५ 
०-१० - ९ 
०-०४-० 
०-०३-५ 
०-०३-० 
०-१८-० 
०-१४-० 
०-१८-० 


१/२ 


७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७६ 


१/४ 
१/५ 
१/६ 


३ 
२ 
२ 
१ 


७७ 


७८ 


०-०५-० 
०-०३-० 
०-०१-५ 
०-२६-० 
०-०८-३ 
0-00-८ 
०-४५-३ 
०-०७-५ 
0-00-२ 
०-०२-३ 
0-०८-१ 
o - ०४-१ 


७ ९ 
८० 


३ 
४ 


८१ 


८२ 
८३ 
८४ 
८५ 
८६ 


५ 
४/१ 
४/६ 
४/५ 
१/१ 
१/२ 


०-१८-० 
०-०७-० 


८४ 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

अनुसूची -१ चालू 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


८७ 


८४ 
८४ 


८८ 


८४ 
८४ 
८४ 
८४ 


३ 
९ 
५ ब 
५ 
६ 
७ 


१० 


८ ९ 
९ ० 
९ १ 
९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 
९ ६ 
९ ७ 
९ ८ 


८४ 
८४ 


१८ 
१७ 


८४ 
८४ 


८४ 


८४ 


८४ 


२३ 
२५ 
२६/५ 
२६/४ 
३० 
१ 
१ + २ 
३ 


८४ 
७८ 


८७ 
८७ 


०-१८-० 
०-००-५ 
०-०४-५ 
०-०५-०० 
०-००-२ 
०-०३-० 
०-०१-० 
०-०३-८ 
०-०३-० 
०-०३-० 
०-०९-० 
०-१०-० 
०-४५-० 
०-३६-० 
०-१०-० 
०-२१-५ 
०-०२-५ 
०-०२-५ 
०-२०-० 
०-४५-० 
०-०९ -० 
०-२५-० 
०-१३-५ 
०-०९ -० 
०-२१-० 
०-१८-० 
०-०५-० 
०-०५-० 
०-३०-० 
०-०२-० 
०-१०-० 


८७ 


४ 


८७ 


५ अ 


१ 


८८ 
४० 
४० 


९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११ ९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२ ९ 
१३० 


७ 


४२ 
४२ 
४२ 
४२ 
४२ 
४५ 
८० 


८८ 
१/५ 
१ / ९ 
१/८ 
१/७ 
१/६ 
१ 
२/१ 
२/४ 
२/५ 
२/७ 
१/ ७ + २ ब 
१/५ 
१/४ 
१/१ 
९ / ७ 


८० 
८० 


०-०८-० 


०-०७-० 


८० 
७६ 
७६ 
७६ 
७६ 
८१ 
८१ 


९ / १ 


०-२२-० 
०-०२-५ 
०-००-५ 
०-०२-० 
०-०६-५ 
०-१७-० 
०-१०-० 
०-१४-५० 
०-४५-० 
०-००-७ 
०-००-८ 


१/१७ 
१/१५ 
१/११ 
१/१० 
१/१३ 
१/१२ 


६० 
६० 


६० 
६० 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

अनुसूची-१ समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१/१४ 


१३१ 
१३२ 


१ 


०-०५-०० 
0-०५-६ 
०-०६-१ 
0-09-३ 
०-०२-५० 


पब 
पक 
१/६ 


३ ९ 
७६ 


१ 


१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ 


०-२२-४ 
0-०३-२ 


३८ 
वहाळ 


एकूण 


१३-६७-६८ हे.आर. 


अनुसूची-२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- शिरसाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता.दापोली 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन :- शिरसाडी ल.पा.योजना, ता.दापोली , जि.रत्नागिरी बुडीत क्षेत्र 

करीता भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उदयोगधंदयांना 
पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून गामीण 
भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची-३ 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - शिरसाडी प्रकल्पाचे मौजे शिरसाडी 
ता.दापोली सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळप्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. बुडीत क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा बाधित होत 
नाहीत त्यामुळे पुनर्वसन तरतूदी लागू होत नाहीत. बुडीत क्षेत्रामध्ये बाधित होणाऱ्या बांधकामांचे 
मुल्यांकन करुन खातेदारांना मुल्यांकनाप्रमाणे मोबदला आदा करण्यात येईल. शासन निर्णय 
क्रमांक: आरपीए १०८४/ प्र.क्र .३४३५ / र-१,दिनांक २ मे १ ९ ८८ नुसार खातेदारांनी ऐच्छिक पुनर्वसन अनुदान 
योजना स्विकारल्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावात कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न उदभवत नाही. 


३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 

अनुसूची-४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
भाकर सेवा संस्था लांजा यांचेमार्फत शिरसाडी / ६१५, ता . दापोली, लघु पाटबंधारे योजनेच्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल दिनांक 
२८ जुले २०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. भूसंपादनास बहुतांश लोकांची संमत्ती असल्याचे तसेच या प्रकल्यामुळे कोणतेही सामाजिक दुष्परिणाम 
दिसून येत नाहित . धरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर शेतीवाडी बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच विहीरी व नदीनाल्यांचा पाण्याचा स्त्रोत 
वाढेल असा अहवाल देण्यात आलेला आहे. 

अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा तपशिल 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठी होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मित होणार असून , ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक -यांची संमती आहे. बुडीत क्षेत्रामध्ये बाधित होणा- या बांधकामांचे मुल्यांकन करून खातेदारांना मुल्याकनाप्रमाणे मोबदला 
आदा करण्यात येईल . बुडीत क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या पायाभुत सुविधा बाधित होत नाहीत त्यामुळे पुनर्वसन तरतुदी लागू होत नाहीत. 
त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न उदभवत नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक 


: निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. 
टीप 


: उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी दापोली या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


सुनिल चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


३४ 


३ 


- 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १०-१६, २०१९ / आश्विन १८-२४, शके १९ ४१ 
पणन संचालनालय , 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

यांजकडून 
३ रा मजला, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१. 

वाचले . ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
अधिसूचना 

१ ९ ६० चे कलम २१. 
क्रमांक पणन -२ / कृप्रउ / महा. स्टेट कॅश्यु प्रो . फेड / 

( २ ) या कार्यालयाचा क्र . जिउनि / प्रशासन / 
२०१३. – पणन संचालक व अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 

रजिसहसंकुल/ अंतिम आदेश / सन २००३, 
राज्य, पुणे हे या अधिसूचनेद्वारे दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१३ रोजी 

दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००३ चा अंतिम 
नियोजित महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. कॅश्यु प्रोसेसिंग फेडरेशन लि ., 

आदेश . 
प्लॉट नं . ३८ / ३ ९, एम . आय. डी . वळणे, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी 

( ३ ) या कार्यालयाचा जा.क्र . जिउनि / प्रशासन / 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एचओ/ एमकेटी /पीआरजी/ (ए )/ २२ / 

रजिसहसंकुल / ऋणपरि / बदल / ०५, दिनांक 
२०१३-१४ खाली नोंदणी केल्याचे अधिसूचित करीत आहे. 

१६ मार्च, २००५ चा आदेश . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

( ४ ) या कार्यालयाचा जा.क्र . जिउनि / प्रशासन / 
१२( १) व त्याखालील नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये या संस्थेचे 

रजिसहसंकुलसं / अव.चार्ज/ बदल / १३, 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण " व उप वर्गीकरण “ पणन संस्था " असे आहे . 

दिनांक १० मे , २०१३ चा आदेश . 
( ५ ) दै. रत्नागिरी टाईम्स , 

गुरुवार , 

दिनांक २७ 
दिपक तावरे , 

डिसेंबर २०१२ मधील नियम ८ ९ ( ४ ) ची 
पुणे , 

पणन संचालक व अपर निबंधक , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 

जाहीर नोटीस . 

६ ) अवसायक , रत्नागिरी जिल्हा सहकार 
पणन संचालनालय, 

संकुल सहकारी संस्था म., रत्नागिरी यांनी 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

त्यांचेकडील दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१३ 
३ रा मजला, मध्यवर्ती इमारत , पुणे ४११ ००१ . 

अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत 
ज्ञापन 

दिलेला प्रस्ताव . 
क्रमांक पणन -२ / कृप्रउ / महा . स्टेट प्रो . फेडरेशन लि ./ 

( ७ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 

१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ). 
नोंदणी / २०१३. नियोजित महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . कॅश्यु प्रोसेसिंग 

आदेश 
फेडरेशन लि ., प्लॉट नं . ३८ / ३९, एम.आय.डी वळणे, ता . दापोली, 
जि . रत्नागिरी या संस्थेची पणन संचालक व अपर निबंधक सहकारी 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / रजिसह संकुलसहसं / नों . रद्द / सन 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम २०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ व 
१ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कलम १० ९( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , मी , राजेंद्र महाजन , 
नोंदणी केली असून नोंदणी क्रमांक एचओ/ एमकेटी / पीएनए / पीआरजी / 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे रत्नागिरी 
( ए) / २२ / २०१३-१४ , असा आहे. रीतसर मंजूर केलेल्या पोटनियमाची जिल्हा सहकार संकुल सहकारी संस्था मर्यादित, रत्नागिरी , ता.जि. 
एक प्रत व नोंदणीचे प्रमाणपत्र मुख्य प्रवर्तक , श्री . धनंजय लक्ष्मणराव 

रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक जा.क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / जीएनएल / 
यादव यांना सोबत पाठविण्यात येत आहे . 

( सी ) / १०७ / ०२ , दिनांक ३० एप्रिल २००२ या संस्थेची उपरोक्त वाचले 
जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांनी पणन 

क्रमांक ५ चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र 
संचालकांचेवतीने या संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी 

व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे . 
रहावे व या सभेच्या इतिवृत्ताचे प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास 
सादर करावा. संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद 
अधिनियम १ ९ ६० खालील नियम १९ ६१ चे नियम व संस्था नोंदणीच्या 

झाले आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे . 
दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत पहिल्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजनाची सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
कार्यवाही करावी . 


दिपक तावरे , 
पुणे , 

पणन संचालक व अपर निबंधक , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३. 


राजेंद्र महाजन, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


